निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेल्या 
गट-क संवर्गातील लिपीक-टंकलेखक या 
अधिसंख्य पदावरील नियुक्‍तीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयपीए २१२०/प्र.क्र.५८(भाग-२) /का.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २५ एप्रिल, २०२४ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९. 

२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३०.०६.२०२०. 

३) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.१४.१०.२०२२. 

४) शासन foe विधि व न्याय विभाग क्रमांकः आयपीए २१२०/प्र.क्र.४८/का.एक, 
दि.२०.१०.२०२० 

५ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः आयपीए २१२०/प्र.क्र.५८/का.एक, 
दि.१३.१०.२०२१ 

६ शासन निर्णय विधि व न्याय विभागक्रमांकः आयपीए २१२०/प्र.क्र.५८(भाग-२)/का.१, 
दि.९.११.२०२२ 

७ शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५४८१ ए/१६-ब, 
दि.१४.१२.२०२२. 

८) शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः आयपीए २१२०/प्र.क्र.५८(भाग-२)/का.१, 
दि.९.०६.२०२३ 

प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१, २ व ३ येथील शासन निर्णयास 
अनुसरुन, संदर्भ क्र.४ वरील शासन निर्णयान्वये, निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध 
ठरलेले गट-क संवर्गातील कर्मचारी, श्री.रविंद्र खेमाजी कुंभारे, लिपीक-टंकलेखक 
यांचेकरीता १ अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात आले आहे. अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात 
आलेल्या श्री.रविंद्र कुंभारे, लिपिक-टंकळेखक यांच्या नियुक्‍तीस संदर्भ क्र.५, ६ व ८ च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीए २१२०/प्र.क्र.५८(भाग-२) /का.१ 

SIR निर्णयान्वये वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.८ अन्वये, अधिसंख्य 
पदावर सेवा वर्ग झालेल्या श्री.रविंद्र कुंभारे यांच्या नियुक्तीची ११ महिन्यांची मुदत दिनांक 
२५.०४.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. संदर्भ क्र.9 येथील शासन निर्णयान्वये, अधिसंख्य 
पदावर कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून व 
त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या 
कालावधीकरीता त्यांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवाव्यात असा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, सदर अधिसंख्य पदारील नियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय - 


निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
श्री. रविंद्र खेमाजी कुंभारे यांच्याकरिता गट-क संवर्गामध्ये "लिपिक-टंकलेखक" या 
पदनामाच्या एका अधिसंख्य पदास संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली 
नियुक्तीची ११ महिन्यांची मुदतवाढ दिनांक २५.०४.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. 
संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णयान्वये, श्री.रविंद्र खेमाजी कुंभारे, लिपिक-टंकलेखक 
(अधिसंख्य) यांच्या नियुक्‍तीस १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दिनांक २७.०४.२०२४ पासून 
११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. श्री. कुंभारे यांचा सेवा 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


भी कर्मचाऱ्याचे | निर्माण करण्यात दि शासन सेवेतील 'सेवासमाप्तीचा 


क्र नाव आलेल्या अधिसंख्य प्रथम दिनांक 
पदाचे पदनाम नियुक्तीचा 
दिनांक 


4 र 3 x 4 § 


7 श्री.रविंद्र लिपीक-टंकलेखक । गट-क । २४.०८.१९९८ | ०७.०९.२००२ 


खेमाजी कुंभारे 
२. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी 
२०१९/प्र.क्र.५८१ए/१६-ब, दिनांक १४.१२.२०२२ रोजीच्या तरतुदीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीए २१२०/प्र.क्र.५८(भाग-२) /का.१ 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२५१५४००४७११२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6e49954abe1615213c9867d36416b464631 1d3a20fa0e8 
638f40554d1f74d87b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ANIL KADAMM _ itsitsecstieneit चळ 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उपसचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
२. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
७. मा. मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, 
८. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, 
९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उपसचिव, 
qo. प्रधानसचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
११. प्रधानसचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
१२. निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. महाळेखापाल-एक, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई, 
१४. महाळेखापाला- दोन, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती), 
१७. सामान्य प्रशासन विभाग, का.१६-ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


